पुरक पोषण आहार योजना हया केंद्र पुरस्कृत 
योजनेसाठी सन २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर 
पुरवणी मागणी च्या ४०% (केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून) 
म्हणजेच रु.८०.०० कोटी इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत- शुध्दिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१६९/का-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.पूरक २०१९/प्रक्र.११५/अर्थ-३, दिनांक ३ जानेवारी,२०२०. 
(२) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७ जानेवारी,२०२०. 


ह बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहार योजना (केंद्र हिस्सा ५०% TAA 
२२३६-१९२७ व समरुप राज्य हिस्सा ५०% लेखाशिर्ष २२३६१९३६) या योजनेकरीता उपरोक्त वाचा क्रमांक 
(२) च्या शासन निर्णयान्वये योजनेवरील खर्चाकरीता विधानमंडळाच्या सन २०१९ हिवाळी अधिवेशनात 
मंजूर पुरवणी मागणी केंद्र हिस्सा ५०% रु.१००.०० कोटी च्या ८०% म्हणजेच रु.८०.०० कोटी व राज्य 
हिस्सा ५०% रु.१००.०० कोटी च्या ८०% म्हणजेच रु.८०.०० असा एकत्रितपणे रु.१६०.०० कोटी इतका 
निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे याऐवजी 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहार योजना या योजनेच्या केंद्र हिस्सा ५०% 
लेखाशीर्ष २२३६-१९२७ याखाली मंजूर पुरवणी मागणीच्या ४०% म्हणजेच रु.४०.०० कोटी व समरुप राज्य 
हिस्सा ५०% लेखाशिर्ष २२३६१९३६ याखाली मंजूर पुरवणी मागणीच्या ४०% म्हणजेच रु.४०.०० कोटी 
याप्रमाणे एकत्रितपणे रु.८०.०० कोटी (अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी या योजनेवरील सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील खर्चाकरीता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या योजनेंतर्गत सन २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर पुरवणी मागणीच्या निधीपैकी (केंद्र व 


राज्य हिस्सा मिळून) रु.८०.०० कोटी (अक्षरी रुपये एंशी कोटी फक्त) तरतूद ही गरम ताजा आहार वग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१६९/का-५ 
यासाठी समप्रमाणात वितरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५/२०२० /व्यय-६, दिनांक 
२४.०१.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००१२७१७५९४३७०३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ra Gujar 
‘ou=Women And Child 


Lalsing . कणीच 
Ramchandra 001 ण याना 
(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे उप मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
७ आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 


१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१२) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, (जिल्हा परिषद). 

१३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

१४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१६९/का-५ 


१९) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
त्यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहार योजना (१९-आहार खर्च) या 
प्रयोजनार्थ सन २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर पुरवणी मागणी रु.२००.०० कोटीच्या 
निधीपैकी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९२७) रु.४०.०० 
कोटी व समरुप राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) रु.४०.०० याप्रमाणे एकूण रु.८०.०० कोटी 
(अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई यांना BDS प्रणालीवर वितरीत करावा. 

२०) निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


